उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
आस्थापनेवरील (खुद्द) अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२२ पासून दि.२८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२२. 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.आयएलई-२०१३/प्र.क्र.१०२/ 
प्रशासन-३, दि.१६/३/२०१३. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१२/प्र.क्र.४४/प्रशासन-३, दि. २१/१०/२०१३. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१४/प्र.क्र.६५/प्रशासन-३, दि. ०३/०३/२०१४. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१५/प्र.क्र.१५५/प्रशा-३, दि. २७/०३/२०१५. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१५/प्र.क्र.१५५/प्रशा-३, दि. ०५/०२/२०१६. 
शासन निर्णय,उ.ऊ. व का.वि., क्र.आयएलई-२०१७/प्र.क्र.७७/प्रशा-३, दि. २८/०२/२०१७. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्रआयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३,दि. ०५/०४/२०१८. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्रआयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३,दि. २९/०९/२०१८. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२१/०२/२०१९ 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३,दि. ०५/०३/२०१९ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.११/०९/२०१९ 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्रआयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. ३०/०९/२०१९ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१२/०२/२०२०. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्रआयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. १६/०३/२०२० 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.३१/०८/२०२०. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. १८/०९/२०२० 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१५/०२/२०२१. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. २६/०२/२०२१ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१०/०८/२०२१. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. २६/०८/२०२१ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२२/०२/२०२२. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. १५/०३/२०२२ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१८/०८/२०२२. 


११ 


>0. 20) 20°. 40 <0 0: - 20 
“2? (0२ &. ८४७ SD ०८ WwW NY 


AJ 
0 
Noe ee SS ee Sa कक es a a se 


२१ 
२२ 
२२३ 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन दि. १६/३/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या आस्थापनेवरील ३ अस्थायी 
पदांना दिनांक २८/२/२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. संदर्भाकित क्र.२ येथील दि. 
२१/१०/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागाच्या आस्थापनेवर एकूण-९ अस्थायी पदे नव्याने 
निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या खाळील तक्त्यातील १२ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधिन दिनांक ०३.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दि. १/३/२०१४ पासून दिनांक २८/२/२०१५ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर संदर्भ क्र.४ ते १८ मधील शासन निर्णयान्वये सदर १२ 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-३ 


पदांना दि.१/३/२०१५ पासून दि.३१/८/२०२१ पर्यंत वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. उपरोक्त 
क्र.२० येथील शासन निर्णयान्वये सदर १२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ 
पर्यंत तसेच संदर्भ क्र.२२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


आता या झासन निर्णयान्वये सदर १२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
संवर्ग अस्थायी पदे 
कक्ष अधिकारी २ 
२ सहायक कक्ष अधिकारी 
उच्चत्रणी लघुलेखक fd 
a 
घळ काळ्या 
| 


२. वरील पदांवर नेमणूक झालेल्या व्यक्‍ती शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेला महागाई भत्ता व इतर 
भत्ते नियमानुसार मिळण्यास पात्र ठरतील. 

३. वरील पदांच्या व भत्यांवर होणारा खर्च मागणी क्र.के-८ मुख्य लेखाशिर्ष "३४५१ सचिवालय - 
आर्थिक सेवा- (००) (०९०) सचिवालय (००) (०१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग दत्तमत (३४५१००७३) 
(०१) वेतन " खाली खर्ची टाकून तो सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१८/०८/२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२९१२२९१११९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK S 
MANDE 


(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-३ 


५. वित्त विभाग (व्यय-१६) /अर्थसंकल्प १९/ वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उप सचिव (प्रशासन-३) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अवर सचिव (प्रशा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

९. कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती) 

१०. निवडनस्ती (प्रशासन-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


